ग्रामीण भागातील यात्रास्थळांच्या 
विकासासाठी विशोष कार्यक्रम (२५१५ २५६६) 
ब वर्ग दर्जा प्राप्त तीर्थक्षेत्रांतर्गत निधी 
वितरीत करणेबाबत. 

(जिल्हा परिषद, कोल्हापूर) 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः तीर्थवि-२०२३/प्र.क्र.२६६/यो-११ 
बांधकाम भवन, २५ ASS पथ 
फोर्ट, मुंबई ४००००१ 
दिनांक: २४ जानेवारी, २०२४ 


वाचा:- 
१) ग्रामविकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र.तीर्थवि-२०१५/प्र.क्र.१६५/योजना-६, दि.१९.११.२०१५. 
2) ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्र.तीर्थवि.२०२३/प्रक्र.१२२/यो-६, दि.३१.०३.२०२३. 
3) अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जि.प.कोल्हापूर यांचे जा.क्र/कोजिप/बांखा/लेखा/वशि-६/२७६ 
/२०२३, दि.३.४.२०२३ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना:- 

ग्रामीण भागातील यात्रास्थळांच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम (२५१५ २५६६) योजनेंतर्गत 
संदर्भ क्र.२ अन्वये जिल्हा परिषद, कोल्हापूर यांना विवरणपत्रातील १० तीर्थक्षेत्राच्या विकास कामांना 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येऊन निधीचा उपलब्धतेनुसार अंदाजपत्रकीय मागणीच्या प्रत्येकी १०% 
प्रमाणे एकूण रु. १५६.५० लक्ष इतका निधी दि.३१/३/२०२३ रोजी वितरीत करण्यात आला होता. परंतु, 
जि.प. इमारतीमधील विद्युत पुरवठा खंडीत झाला त्यामुळे इंटरनेट डिस्कनेक्ट झाळे, शिवाय बिल 
पोर्टल या साईटवर प्रचंड ताण असल्यामुळे बिल पोर्टलची गती ही मंदावळी व अखेर रात्री १२.०० 
वाजता बीम्स प्रणालीवरील सन २०२२-२३ आर्थिक वर्ष आपोआपच बंद पडले, त्यामुळे MTR ४४ जनरेट 
करून तो कोषागारामध्ये सादरही करता आला नाही. त्यामुळे सदरचे अनुदान जि.प. कोल्हापूर यांना 
आहरीत करता आले नाही. त्यामुळे संदर्भ क्र.३ अन्वये चालू वर्षी निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी 
प्राप्त झाली आहे. त्यानुसार निधी उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
ग्रामीण भागातील यात्रास्थळांच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम (२५१५ २५६६) ३१ सहायक 


अनुदान या योजनेतर्गत सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात एकूण रु.१५०००.०० लक्ष इतका निधी 
अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. सदर अर्थसंकल्पीत निधीतून, प्रशासकीय मान्यतेच्या रकमेच्या 
२०% याप्रमाणे जिल्हा परिषद, कोल्हापूर यांच्याकडून संदर्भिय पत्र क्र.३ मागणीनुसार 
रु. ३,१३,००,०००/- (रुपये तीन कोटी तेरा लक्ष फक्त) इतका निधी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा 


परिषद, कोल्हापूर यांना वितरीत करण्यात येत आहेत. सोबत विवरणपत्र जोडले आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः तीर्थवि-२०२३/प्र.क्र.२६६/यो-११, दि. २४ जानेवारी, २०२४ 


२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर यांनी सदर निधी वितरीत करताना 
संदर्भाधिन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयात नमूद केलेल्या अटी व शर्तीचे पालन करावे. 
३. सदर अनुदान मागणी क्र.एल-०३ "२५१५ इतर ग्रामविकास कार्यक्रम-१९६- 
जिल्हापरिषद/जिल्हास्तरीय पंचायतींना सहाय्य (co) (०८) ग्रामीण भागातील यात्रास्थळांच्या 
विकासासाठी विशेष कार्यक्रम (२५१५ २५६६) ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर) (दत्तमत) या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा व त्याच 
लळेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
४. वरीलप्रमाणे ज्या कामाच्या प्रयोजनासाठी निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे, तो त्याच कामावर 
तात्काळ खर्च करून, सदर सहायक अनुदानाच्या विनियोजनासंबधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्रे, 
महालेखापाल कार्यालय, मुंबई व ग्रामविकास विभागास पाठविण्यात यावी. 
५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र: अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दि.१२ एप्रिल, २०२३ अन्वये अटीची व शर्तीची पूर्तता करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१२४११३९३१८०२० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KALU GONYA VALVI 

K A | U DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=RURAL DEVELOPMENT 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=714701fc3db9c38a46f4cd82e1e45 
0b51a9e92eede8c323934f82edb538d3b20, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=8C5D0F275C3D9A21DBO7FE 
CF7919C2D83796E88930D62D44E7A4A6D 
VA LV | 408६६76६0६, cn=KALU GONYA VALVI 
Date: 2024.01.24 16:14:46 +05'30' 
(का.गो. वळवी) 
सह सचिव,महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य मलबार हिल, मुंबई. 
2) मा.मंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव. 
3) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१ मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
४) महालेखापाल (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
५) विभागीय आयुक्त, आयुक्‍त कार्यालय, पुणे विभाग, पुणे. 
६) जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर. 
७ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर. 
८) मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर. 
९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर. 
१०) नियोजन विभाग, (का-१४४४) मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११) वित्त विभाग (व्यय १५, अर्थसं १६, अर्थसं १७) मंत्रालय,मुंबई ३२. 
१२) कार्यासन क्र.वित्त-७, वित्त-१, वित्त-८, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३) निवड नस्ती (का.यो-११), ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः तीर्थवि-२०२३/प्र.क्र.२६६/यो-११, दि. २४ जानेवारी, २०२४ 


विवरणपत्र 


शासन निर्णय कामांचे नाव तालुका .मा.मंजुरी 
क्रमांक व २ 
दिनांक 
वितरणाची 
रक्‍कम 


तीर्थवि-२०२३/ | श्री बिरदेव मंदिर, मौजे | राधानगरी | 929.24 लक्ष | २४.४० लक्ष 
यो-६, श्री स्वामी समर्थ मंदिर, मौजे | राधानगरी | १९९.९६ लक्ष | ४०.०० लक्ष 
श्री गजानन महाराज मंदिर, | हातकणंगले | १९९.०७ लक्ष | ४०.०० लक्ष 
eee 
श्री गुडाळेश्वर मंदिर, मौजे | राधानगरी | 999.92 लक्ष | ४०.०० लक्ष 
| 


श्री बेळजाई मंदिर, मौजे| orm | ११९.९६ लक्ष | २४.०० लक्ष 
र्व "0 [९0 "१ 
श्री. महालक्ष्मी मंदिर, att | भुदरगड | १९९.९५ लक्ष | ४०.०० लक्ष 
तण (| | 
a a 6 


श्री बारा ज्योतिलिंग महादेव | भुदरगड | 999.93 लक्ष | ४०.०० लक्ष 
मंदिर, बारवे 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


